महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या 
संवर्गातील अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदावर 
कार्यरत वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 
विभागीय परीक्षेतून सूट देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन Seat क्र:- संकिर्ण-४०२३/प्र.क्र.१६६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जुले, २०२३ 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि., शासन अधिसूचना क्र. एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२, दि. २६.०२.२०१८ 
२. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./२२/आस्था-अ/१०५/३६२८, दि.१६.०६.२०२३ 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ अधिव्याख्याता 
(गट-अ), या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम २०१८, दिनांक २६.०२.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमातील नियम ४(१(अ) परंतुकातील तरतूदीनुसार 
शिक्षण सक्षमीकरण झाखेत कार्यरत असणाऱ्या व वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या खाली नमूद अधिकारी यांना 
विभागीय परीक्षेतून सूट देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम । जन्म दिनांक = | ५५ वर्षे पूर्ण केल्याचा दिनांक 
णि श्री. प्रशांत काशिनाथ गावंडे, | ०५.०८.१९६७ ०५.०८.२०२२ 
अधिव्याख्याता 
२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१५५८३५६८२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VUJAY NIVRUTTI 222m 
BHOSALE = ae 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ne 


57 0C65FACO77378A68F7 
3, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 


प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
३. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. 
४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
५. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


